कोकण रेल्वे महामंडळाचे वाढीव भागभांडवल 
खरेदी करण्यासाठी रु.४३.१२ कोटी निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-२०१६/प्र.क्र.४६/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ डिसेंबर २०१८ 


वाचा : १) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-२०१६/प्र.क्र.४६/रेल्वे कक्ष, 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१७ व २२ मार्च २०१८. 
2) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे महामंडळ यांचे पत्र 
3.KR/CO/Bonds/2/Rights Issue, दिनांक २२.११.२०१८. 


प्रस्तावना : 

कोकण रेल्वे महामंडळाच्या प्राधिकृत भागभांडवलात वाढ करणे आणि शासनाचे वाढीव 
भागभांडवल मंजूर करणेबाबतच्या विषयाच्या मंत्रीमंडळ प्रस्तावास दिनांक ७ सप्टेंबर,२०१७ रोजी 
झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाळेळी आहे. याबाबतचा शासन निर्णय क्र.आरएलवाय- 
२०१६/प्र.क्र.४६/रेल्वे कक्ष, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 


दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विभागाने कोकण रेल्वे महामंडळाच्या 
वाढीव अधिकृत भागभांडवलात शासनाच्या समभागाच्या प्रमाणामध्ये (२२%) अतिरिक्त रु.७०२.५७७६ 
कोटीचे समभाग टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्यात मान्यता देण्यात आलेली आहे. यातील पहिला 
हकक्‍्कभाग म्हणून (First Right Issue) रक्‍कम रु.६८.२० इतका निधी दिनांक २२ मार्च २०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये या अगोदर कोकण रेल्वे महामंडळास अदा करून तेवढ्या रकमेचे वाढीव 
भागभांडवल घेण्यात आळे आहे. आता दुस-या हक्‍क्कभागाची रक्‍कम रु.४३.१२ कोटी इतका निधी 
कोकण रेल्वे महामंडळास वितरीत करून भागभांडवल घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे महामंडळ (Chairman & Managing 
Director, Konkan Railway Corporation Ltd), कोकण रेल्वे, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई यांना 
प्रस्तावनेत नमूद प्रयोजनासाठी रु.४३.१२ कोटी (रुपये त्रेचाळीस कोटी बारा लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम 
अदा करण्यास राज्य शासन या निर्णयाव्दारे मंजूरी देत आहे. 


२. शासनाने सहसचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व शासनाच्या 
कार्यासन अधिकारी, रोख झाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित केले असून, या शासन निर्णयाव्दारे त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान करण्यास 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएळलवाय-२०१६/प्र.क्र.४६/परिवहन-५ 


३. यासाठी येणारा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षात मागणी क्र.बी.-१०, ५००२-भारतीय रेल्वे 
यावरील भांडवली खर्च (व्यावसायिक मार्ग), १४-शासनाच्या व्यावसायिक उपक्रमाकरिता गुंतवणूक, 
१९०- शासनाच्या व्यावसायिक उपक्रमाकरिता गुंतवणूक (इतर सार्वजनिक क्षेत्र), (०१)(०१)-महाराष्ट्र 
लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (५००२००१४), ३२-अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४ Wer झासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५४७, दिनांक ०१.१२.२०१८ 
आणि वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०२/२०१८/व्यय-८, दिनांक ०७.१२.२०१८ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७"/"/.॥६॥/95॥॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२८१२१३५२४३२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Kadam Dattatray 9५५५ तन 


2.5.4.20=7fee 1 bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df74927034 


Hanmant  § = 
(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
२) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे महामंडळ, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


o~ 


५) बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) वित्त विभाग, व्यय-८/बीयुडी-११, मंत्रालय, मुंबई. 

७) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
रक्कमेचा धनादेश Konkan Railway Corporation Limited यांच्या नावाने काढण्यात 
यावा. 

९) निवड नस्ती परिवहन-५. 


प्रत - माहिती करिता, 

१) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


